महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने 
प्रकाशन समितीवर निमंत्रित सदस्यांची 
नियुक्ती करुन समितीचा कालावधी 
वाढविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकोर्ण २०२४/प्र.क्र.२२/७२१०६७/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२४ 
संदर्भ :- 
(2) शासन शासन निर्णय१०९० /मजोफु .शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र //(५८४१ 
संस्कृती१- दि २८.डिसेंबर१९९० , 
(२) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. डीबीए-२००८/(८६/२००८) समन्वय, 
दि. ३० सप्टेंबर, २००८ 
(३) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. डीबीए-२०११/(१५६/११) समन्वये, 
दि. २५.६.२०११ 
(४) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.राशाम-२०१३/प्र.क्र.४५/समन्बय, 
दि. २५.६.२०१३ 
(५) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.समिती-२५११/ (१५५/१३)/ समन्वय, 
दि. 30 जुले, २०१४ 
(६) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. समिती ११११/प्र.क्र.(९१/१६)/ समन्वय, 
दि. १४.१२.२०१८ 
(७)शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. समिती-११११/प्र.क्र.(९१/१६)/समन्वय, 
दि. २७.२०२० 
(८) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण १९१/(प्र.क्र.९१/१६)/ समन्वय 
दि. ८.१.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन क्र. १ अन्वये महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समितीची स्थापना 
करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.८ अन्वये सदर समितीचे Gist करुन सदर समितीच्या 
कालाबधीस तीन वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर समितीवर नव्याने निमंत्रित सदस्यांची 
नियुक्‍ती करुन समितीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
महात्मा जोतिराव चरित्र साधने प्रकाशन समितीचे शासन निर्णय दिनांक ८ जानेवारी, २०२१ 
अन्वये खालीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात आलेली आहे. 


अ.क्र. मान्यवरांची नावे समितोबरोल पद 
१ मा.मंत्री (उच्च ब तंत्र शिक्षण) अध्यक्ष 
२ | AL. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) उपाध्यक्ष 
३ । मा.प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) सदस्य 
४ | संचालक, शासकोय मुद्रणालय, लेख सामग्री व सदस्य 
प्रकाशन, मुंबई 


५  । संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे निमंत्रक 

६ ।प्रा.राबसाहेब कसबे निमंत्रित सदस्य 
७ । श्री. उत्तम कांबळे निमंत्रित सदस्य 
८ | at. रंगनाथ पाठारे निमंत्रित सदस्य 
९ प्रा. आनंद उबाळे निमंत्रित सदस्य 
१० । प्रा.प्रमोद मुनघाटे निमंत्रित सदस्य 
११ प्रा. निमंत्रित सदस्य 
१२ । प्रा.फ्रान्सिस दिब्रिटो निमंत्रित सदस्य 
१३२ | th. मधु मंगेश कणिक निमंत्रित सदस्य 
१४ | डॉ. अशोक चोसाळव निमंत्रित सदस्य 
१५ | श्री. किशोर बेडकिहाळ निमंत्रित सदस्य 
१६ | डा. हरी नरके सदस्य सचिव 


२. डॉ. हरी नरके यांचे निधन झालेले असल्याने त्यांचे नाव समितीमधून बगळण्यात येत आहे. 

३. सदर समितीवर उपरोक्‍त नमूद निमंत्रित सदस्यांबरोबरच महात्मा जोतिराव फुले यांचे चरित्र 
अभ्यासक असणाऱ्या खालील मान्यवरांची निमंत्रित सदस्य म्हणून नव्याने नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. मान्यवरांची नावे समितीबरील पद 
१ | डा. श्याम घोणसे निमंत्रित सदस्य 
२ | डॉ.डी.डी.बाळसराफ निमंत्रित सदस्य 
३ | mae गाडे निमंत्रित सदस्य 
४ श्री. रविंद्र गोळे निमंत्रित सदस्य 
Q । श्री. रघुनाथ ढोके निमंत्रित सदस्य 
६ | डा. राजेश राऊत निमंत्रित सदस्य 
७ । डॉ.संदेश वाघ निमंत्रित सदस्य 
८ | श्रीमती सीमा कांबळे निमंत्रित सदस्य 
९ | SLT सोनार निमंत्रित सदस्य 
१० | सहसंचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे सदस्य सचिव 


३. सदर समितीचा कालावधी दिनांक ३० जुन, २०२४ पर्यंत राहील . 
४. संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये विहीत करण्यात आल्यानुसार समितीची रचना, 
कार्यपध्दती आणि अटी व शर्ती कायम राहतील. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१६१४३५११८५०८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASHOK S MANDE: 


( अशोक मांडे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, (उ.व.तं.शि.विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९, सर्व उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सह संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे 

११. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
१२. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 

१३. सर्व नामनिर्देशित समिती सदस्य (संचालक, उच्च शिक्षण) यांचेमार्फत 
१४. निवड नस्ती (मशि-२). 


